RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक १ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष १३-१९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४८ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६८४७ / २०१८.- श्रीमती एस . ए. आर . सैयद, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ 
ते ६ डिसेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . ए. आर. सैयद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. ए. आर . सैयद, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . ए. आर. सैयद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


~ 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


अ . सो . वधिवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


( १) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 (22 )/2018.- Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I, Manjunath Singe , Dy . Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub-section ( 3) of section 37 read with sub -section ( 2) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do, prohibit, 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons and 
(iii ) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 13th December , 2018 and ending at 24-00 hours 
on 27th December , 2018 throughout the City of Brihan Mumbai. 
The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/ thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
( e) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
( g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade , business and callings. 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available . 


Given under my hand and Seal on 7th December , 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/L.W./702 ( 12 )/2018.- Whereas, I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai, I, Manjunath Singe, Dy . Commissioner of Police , 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub -sections ( 1 ) and 
( 2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of section 2 and sub - section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00-01 hours of 13th December 2018 to 24-00 hours on 11th January 2019 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons , unlicensed guns, knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harm (violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music. 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the pre 

parations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the State . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbaiby affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones, as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal this 7th December , 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Dy. Commissioner of Police (Operations ), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


ATT TC ( fa.g.) — 837 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP/XI(6 )/2266 /( 11) /2018.— Whereas, it is likely that terrorists /anti-national elements might 
make use of drones, remote controlled micro -light aircrafts , aerial missile , para - gliders in their 
attacks and thereby endanger the life and limb of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


And whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of 
terrorist/anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
the attack through such drones , remote controlled micro -light aircrafts , aerial missiles, para 
gliders , and immediate necessary action should be taken to prevent the same ; 

Now , therefore I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations ), Brihan 
mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone , 
remote controlled micro -light aircrafts , aerial missiles , para -gliders, etc. shall be allowed in the 
jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days , i.e. from 
21st December 2018 to 19th January 2019 except for aerial surveillance through such devices by 
Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation ), 
Brihanmumbai. 


This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs . of 21st December 2018 till 24.00 hrs. 
of 19th January 2019 unless withdrawn earlier . 

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 


As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP ,Municipal Ward Offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 

Given under my hand and seal on the 18th day of the December , 2018 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 


4 . 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


ORDER (U / S 144 OF CRPC - 1973 ) 


No. CP /XI(6 ) /1134/06/2018.- Whereas, reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is noticed 
that flying balloons, high riser crackers, release of light objects , kites etc are sent in and around 
the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the 
landing aircraft , in the Free Flight Zone Around Chatrapati Shivaji International Airport area 
thereby endangering the Safety of Flights in the said Area ; 


And whereas , it is necessary that, some check should be put on the flying of paragliders and 
sending of balloons , high riser crackers, release of light objects , kites and usage of Laser Beam 
illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji 
International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light 
objects , kites Laser Beams should not affect Aircraft landing, take off and Aircraft flying operations 
and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 


Now , therefore I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ) r/ w the Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order 
dated the 23rd December 1959 u /s 10 sub -section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . 
Act XXII of 1951) do hereby order that : 


( A ) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner , No person shall use paragliders, send 
ballons , high riser crackers , release of light , objects, kites and Laser Beam in Free flight Zone 
around Chatrapati Shivaji International Airport . 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to 
obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 


This order shall come into force with effect from 21st December 2018 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 18th February 2019 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier. 

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte. It shall be published for the information of public , through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this the 18th day of the December, 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


६ 


. 


• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी , अलिबाग उप विभाग, अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक उविअ./ कात-२ / भूसंपादन/ चेंढरे / एसआरक्र . १/ २०१५/ २०१८.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ), याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.), याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम 
आहे), यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उप विभाग अलिबाग तहसिल कार्यालय अलिबागच्या मागे, 
ता . अलिबाग यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव चंढरे , तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड . 


" 


असा करण्यात आला 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 
स . नं . ११८ / १ अ पैकी 
स . नं . ११८ / १ ब पैकी 


०.०३.० 


२ 


०.१ ९ .४ 


एकूण 


०.२२.४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव 

मौजे चेंढरे , ता . अलिबाग येथील पोलिस दलातील नव्याने स्थापन 
झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलिस मोटारवाहन 

विभाग इत्यादी प्रयोजनासाठी . 
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

मौजे चेंढरे , ता . अलिबाग येथील पोलिस दलातील नव्याने स्थापन 
झालेल्या जलद प्रतिसाद पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलिस मोटार 
वाहन विभाग इत्यादी प्रयोजनासाठी संपादन करण्यात येणारी जमीन 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असली तरी ती चेंढरेच्या हद्दीत येते . 
पोलिस मुख्यालयाच्या परिसरात प्रस्तावित भूसंपादनाच्या जमिनीशेजारी 
तळकरनगर येथे १००-१२५ घरांची वस्ती आहे. दंगलरोधक पथकाच्या 
कवायती व सरावाकरीता निवडलेली जागा पोलिस मुख्यालयाला 
लागून असल्याने सोयीचे आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडा 
मैदानाला लागूनच आहे. या ठिकाणी पोलिस नियमित सराव करतात 

व याची परिसरातील नागरीकांना माहिती आहे व सवय आहे . 
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ 

अलिबाग शहराचे औद्योगिक महत्त्व, वाढते नागरीकरण व पर्यटनाचे 
वाढते महत्त्व लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास 
आणि विस्तार वेगाने होईल . वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण 
ते शहरी स्थलांतर तर होतेच परंतु, परप्रांतीय स्थलांतरसुद्धा वेगाने 
होत आहे. याचा नागरी सुविधांवर खूप ताण येतो. रोजच्या जगण्यासाठी 
संघर्ष वाढतो व गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. गुन्हेगारांना पकडणे, शिक्षा 
करणे व गुन्हेगारी वृत्तीला प्रतिबंधकरणे या सर्व आघाड्यांवर पोलिस 
यंत्रणेला काम करावे लागते . समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात 
पोलिस दलाची भूमिका व कर्तव्य महत्त्वाचे ठरते . या दृष्टिने स्थानिक 
पोलिस दलाकडे दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतीदल असणे आवश्यक 
आहे . यामुळे लोकांना सुरक्षित व आश्वासक वाटते . या पथकाचा 
नियमित सराव पोलिस मुख्यालयाच्या परिसरात होतो. आजुबाजूच्या 
वस्तीमधील ९० टक्के लोकांना दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतीदलामुळे 
सुरक्षित वाटते . 


लोकांच्या मते १. सुरक्षिततेची भावना २. भुरटे चोर , साखळीचोर 
यांना दशहत ३. गुन्हेगारी कमी होईल. ४. लहान मुले, स्त्रिया, ज्येष्ठ 
नागरीकांना सुरक्षित वाटेल , गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी, लोकांच्या 
मनात विश्वास, सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी दंगलरोधक 

पथक व शीघ्रकृतीदलाची महत्त्वाची भूमिका आहे. 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सूविधा, सोयी- सुविधा व इतर लाभासंबंधात ) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/ पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे निरंक . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

अलिबाग, चेंढरे येथे प्रस्तावित दंगा नियंत्रक पथक , जलद प्रतिसाद पथक व पोलिस 
मोटार परिवहन विभागासाठीच्या भूसंपादनाची जागा पोलिस मुख्यालयाला लागून 
असल्याने सोयीची आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडामैदानाला लागूनच आहे. 
अलिबाग शहराची वाढ व विस्तार बघता व पर्यटनाचे आकर्षण असल्याने 
लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. विविध जातीवर्गाचे व सांस्कृतिक पार्श्वभूमीने 
लोक येथे स्थायिक होत आहेत . अशा परिस्थितीत दंगलरोधक पथकाची अत्यंत 
आवश्यकता असल्याचे ही प्रस्तावित जमीन दंगलरोधक पथकाच्या सरावासाठी 
योग्य आहे. तसेच अशी अन्य जमीन पोलिस मुख्यालयाच्या आसपास उपलब्ध 
नाही. या ठिकाणी पोलीस नियमित सराव करतात व याची परिसरातील नागरिकांना 
माहिती आहे व सवय आहे. अनेक वर्षापासून पोलीस मुख्यालय सदर जमिनीचा 
बेकायदा वापर करीत आहे . 


याबाबत कोर्टात केस चालू आहे. सदर जमीन मालकाच्या अन्यत्र अनेक 
जमिनी 

असून प्रस्तावित जमीन पीकाखाली नाही . या जमिनीतून काहीही उत्पन्न 
घेतले जात नाही . काही नारळ , चिंच अशी झाडे आहेत . परंतु, त्याचे फार 
उत्पन्न नाही. अन्य जमिनींतून मिळकत असल्याने सदर जमिनीवर ते किंवा त्यांचे 
कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नाहीत. या प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करण्यामुळे 
केवळ दोन खातेदार बाधीत होत असून त्यांची या भूसंपादनाला कोणतीच हरकत 
नाही असे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. कमीत - कमी 
खातेदार विस्थापित व बाधित होत आहेत . सदर जमीन पोलीस खात्याच्या ताब्यात 
असल्याने भूसंपादन ही केवळ एक औपचारिकता आहे. म्हणून, सदर भूसंपादन 
प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. 

अनुसूची पाच 
निरंक 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


शारदा पोवार , 
उप विभागीय अधिकारी, 
अलिबाग उप विभाग , अलिबाग. 


अलिबाग , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ -९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १ ९ ४० 

SUB DIVISIONAL OFFICER , ALIBAG , SUB DIVISION ALIBAG , RAIGAD 


NOTIFICATION 


No. SDO /Kat - 2 /LAQ /Chendhare /C.R . 1/ 2015 /2018. — Whereas, the Government Notification 
of Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forests Department, No. MIS - 11/ 
2014 /C.R.77 / A -2 , dated the 11th September 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) 
issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 ( 30 of 2013 ), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, 
as defined in clause (za ) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 10,000 
hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the 
purpose of the said Act ; 

And whereas , it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government 
in view of the said notification , that land more particularly described in Schedule - I appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), is needed or likely to be needed for the public 
purpose (hereinafter referred to as : the said public purpose ), a statement of the nature thereof 
is contained in Schedule -II appended here to ; and therefore, it is hereby notified under the 
provisions of sub -section ( 1 ) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed 
for the said public purpose ; 

And Whereas , the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of 
the proposed land acquisition are contained in Schedule - III appended hereto (if there is any 
displacement then state the reasons in this Schedule ) ; 

And Whereas, the Summary of the Social Impact Assessment is contained in the Schedule 
IV appended hereto ; 

And Whereas, the particulars of and Administrator appointed for the purposes of 
rehabilitation and resettlement under sub -section ( 1) of section 43 is contained in Schedule -V 
appended hereto (if required to be appointed then state the particulars in this Schedule ). 

Now , therefore , it is declared that as per sub section (4 ) of section 11 of the said Act, no 
person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on 
said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under 
Chapter - IV of the said Act are completed : 

Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or 
part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the 
operation of the above provision : 

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . 

It is further declared that according to sub -section (5 ) of section 11 of the said Act, the 
Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed 
by sub -rule ( 3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter referred as the said 
Rules) ; 

And Whereas, under clause (g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Sub -Divisional Officer Alibag, Sub -Division Alibag , Raigad 
to perform the functions of a Collector under the said Act. 


ATT TC ( fa.g.) - 2 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९/ पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

Schedule - I 

Description of land 
Name of the village Chendhare , Taluka Alibag , District Raigad 
Sr. No. Survey or Gat No. 

Approximate Area (H.R ) 
1 118 /1A paiki 

0-03-0 
2 118 /IB paiki 

0-19-4 


Total 


0-22-4 


Schedule II 

Statement on the nature of public purpose 
Name of Project 

For the purpose of newly constituted Rapid Action Squad , Riots 
Control Squad , Traffic Police Department , etc. at Village 

Chendhare, Taluka Alibag 
Description of Project : Even though the land to be acquired for the purpose of newly 

constituted Rapid Action Squad , Riots Prevention Squad , Traffic 
Police Department , etc. at Village Chendhare , Taluka Alibag , is 
near to District Collector Office , Raigad , it falls within area of village 
Chendhare . There are 100 to 125 dwelling units /houses adjacent to 
land to be acquired at Talkar Nagar near District Police Head 
Quarter . The land to be acquired and selected for Riots Control 
Squad being adjacent to District Police Head Quarter, is convenient 
for exercise /parade of Riots Prevention Squad . The present adjacent 

place regularly used for police parade is familiar to nearby citizens. 
Benefits to 

Increasing civilization , Tourism and industrial development of 
community 

Alibag City , leads to migration of large number of people from other 
states to Alibag City . This may also increase ratio of crime causing 
thereby heavy burden on the Police Department. Therefore for 
maintaining law and order, Rapid Action Squad and Riots 
Prevention Squad are required to be constituted . Parade /exercise 
of said squads is regularly taken near Police Head Quarter due to 
which 90 % of nearby citizens feel secured . The role of Rapid Action 
Squad and Riots Prevention Squad is important for prevention of 
crime and for ensuring feeling of security among citizens. 

Schedule - III 


NIL . 


Reasons for compulsory : 
rehabilitation of persons 


Schedule - IV 


Summary of Social Impact : Proposed land to be acquired at Village Chendhare, Taluka 
(as given by the agency Alibag , for the purpose of Rapid Action Squad , Riots Prevention 
of conducting the SIA ) Squad, Traffic Police Department , etc. being adjacent to District 

Police Head Quarter and Present Police Parade ground, is 
convenient. Considering increasing civilization , Tourism and 
industrial development of Alibag City , Rapid Action Squad 
and Riots Prevention Squad are required for maintaining law and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० ११ 

order . The proposed land is most suitable for said purpose . There 
is no any other land available for the said purpose near District 
Police Quarter . The land to be acquired is adjacent to police parade 
ground which is regularly used for Police Parade/ exercise and it is 
familiar to nearby citizens. The Police Head Quarter is illegally 
using present Police Parade Ground . 
A court case is pending in this regard . The concerned land owner 
is having many other lands and the present land being not under 
cultivation , there is no any yield from said land . Even though 

there are some coconut, tamarind trees , there is no considerable 
income from it. The family of concerned land owner does not depend 
on said land for getting their livelihood . There are only two land 
owners who will affect by said acquisition and they are having their 
consent for the same. There is no any problem for acquisition of 
said land. The said land already being in possession of the Police 
Department, acquisition of said land is mere a formality. Therefore 
the process of acquisition of said land may be initiated immediately . 


Schedule - V 


Details of Administrator : 


NIL . 


appointed 

Note . — The Plan of said land can be inspected at the office of Sub -Divisional Officer, Alibag 
sub Division Alibag . 


Alibag , 
dated 14th December 2018 . 


SHARADA POWAR , 
Sub Divisional Officer , Alibag 

Sub Division , Alibag. 


IT V (a.fa.q.) — 237 


१२ 


" 


3; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी, रोहा उप विभाग , रोहा यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक संकीर्ण उविअ / रोहा/ भूसं / दुरटोली / एस - आर-११/ २०१६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक - मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 

करावीत ) 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाईमिळण्याच्या व पारदर्शकेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम , १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , रोहा विभाग रोहा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव दुरटोली, तालुका रोहा , जिल्हा रायगड 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


५१९ / १ पैकी 


०.३८.५ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव 

मौजे दुरटोली, ता. रोहा येथील सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेअंतर्गत 

धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी . 
निर्गमित प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 

कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग , कोलाड यांचेकडील 
सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेंतर्गत मौजे- दुरटोली, ता . रोहा येथील 
सदर धरण हे मातीचे असून प्रस्तावित साठी २.३२० दलघमी व 
उपयुक्त पाणीसाठा २.२६४ दलघमी एवढा आहे . 

धरणातील 

उपयोग सिंचनासाठी व पिण्यासाठी होतो. 
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ 

पायाभूत सुविधा- सदर धरणातील पाण्याचा उपयोग मौजे - धगडवाडी, 
दुरटोली, सुतारवाडी, कुडली, सावरवाडी या गावातील लाभधारकांना 

सिंचनासाठी व पिण्यासाठी होतो. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी निरंक . 
कारणे . 


पाण्याचा 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 


अनुसूची - चार 
मौजे- दुरटोली अंतर्गत सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजना, ता . रोहा, जि . रायगड 
ही योजना कोलाड पासून १२ कि.मी. अंतरावर आहे व १९ ७७ मध्ये पूर्ण झाली. 
हे धरण मातीचे असून धरणाचा एकूण 

प्रस्तावित साठा २,३२० दलघमी व उपयुक्त 
पाणीसाठा २.२६४ दलघमी एवढा आहे . धरणाची लांबी ३२५ मीटर व उंची १६.३९ 
मीटर आहे. धरणासाठी कालवे काढण्यात आलेले नसून , शेतकऱ्यांनी उपसा सिंचन 
पद्धतीने पाणी घ्यावयाचे आहे. धरणाचे पाणलोट क्षेत्र ९ .८४ चौ.कि.मी, माथा 
पातळी ९ ६.२० मीटर , पूर्ण संचय पातळी ९ ३.०० मीटर आहे . महत्तम पूरपातळी 
९ ५.५० मीटर आहे . 

एकूण लाभक्षेत्र ३५० हे. असून 

शेतीलायक क्षेत्र २२५ हे . 
आहे. एकूण भूसंपादन क्षेत्र ५८.२० हे. करण्यात आले असून , बुडीत क्षेत्रांतर्गत 
मौजे- दुरटोली येथील गट नं . ५१ ९ मधील ०.९ ७.८ हे. आर . क्षेत्र संपादित झाले 
आहे. मात्र १.०८.० हे . आर . क्षेत्र शिल्लक आहे. सदर शिल्लक क्षेत्रापैकी 
०.३८.५ हे. आर क्षेत्र पिकाखाली नसून बुडीत क्षेत्रांतर्गत आहे. मौजे- दुरटोली 
हे गाव नैसर्गिक सौंदर्याने समृद्ध आहे. येथे मुबलक पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे 
पाणी नदीत वाहून जाते . सबब उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणवते . लोकवस्ती 
वाढल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीरपणे जाणवतो. सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजनेचा 
लाभ अनेक गावांना होत आहे. सदर जमीन खाजगी मालकीची असून एकच 
खातेदार आहे . जमिनीवर खातेदाराचे घर अथवा वास्तू नसून भूसंपादनास त्यांची 
हरकत नाही . भूसंपादनामुळे कोणताही नकारात्मक सामाजिक परिणाम 

आढळून 

येत 
नाही . 

अनुसूची- पाच 
निरंक 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील. 


टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी, रोहा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

रविंद्र गुलाब बोंबले, 

उप विभागीय अधिकारी , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 

रोहा विभाग, रोहा . 


रोहा, 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० 

BY THE SUB - DIVISIONAL OFFICER , ROHA 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


C6 


No. Sankirna /Roha/Bhu.sa./Durtoli/ S.R. -11/ 2016.- Whereas, the Government of Maharashtra 
vide Government Notification , Revenue and Forests Department, No. MIS - 11/ 2014 /C.R . 77 / A - 2 , 
dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise 
of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) 
has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as defined in 
clause (za ) of section 3 of the said Act , in a district for an area not exceeding 500 hectors , the 
Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of 
the said Act ; 

And whereas , it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government 
in view of the said notification , that land more particularly described in Schedule I appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said Land ” ), is needed or likely to be needed for the 
public purpose (hereinafter referred to as the said public purpose ” ) a statement of the nature 
thereof is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore , it is hereby notified under 
the provisions of sub -section ( 1) of section 11 of the said Act , that the said land is likely to be 
needed for the said public purpose ; 

And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of the 
proposed land acquision are contained in Schedule III appended hereto ( if there is any 
displacement then state the reasons in this Schedule ) ; 

And whereas, the Summery of the Social Impact Assessment is contatined in Schedule IV 
appended hereto ; 

And whereas , the particulars of an Administrator appointed for the purposes of rehabilitation 
and resettlement under sub- section ( 1) of the section 43 of contained in Schedule V appended 
hereto (if required to be appointed then state the particulars in this Schedule ) ; 

Now therefore , it is declared that as per Sub -section ( 4 ) of section 11 of the said Act , no person 
shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land 
from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter 
IV of the said Act are completed : 

Provided that , the Collector may , on the application made by the owner of the said land or part 
thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation 
of the above provision : 

Provided further that , any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . 

It is further declated that according to sub - section (5 ) of section 11 of the said Act, the Collector 
is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub 
rule ( 3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter referred as the said 
Rules ) ; 

And whereas, under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate , Sub Divisional Officer, Roha, to perform the functions of a 
Collector under the said Act. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 

Schedule - I 


Description of Land 
Mauje Durtoli, Taluka Roha , District Raigad 


Sr. No. 


Gat No. 


Area (Hectre ) 


1 


519/1 pt . 


0.38.5 


Schedule - II 


Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project. 

For Sutarwadi Minor Irrigation project, Mauje Durtoli , 

Taluka - Roha . 
Description on Project Work. Executive Engineer, Raigad Irrgation Department, 

Kolad , Tal. Roha . 
Benefits to the Society. 

Water saved is used by the local persons for drinking 
and irrigation . 

Schedule - III 
The reasons necessitating the. 
displacement of the affected 

Nil. 
persons. 

Schedule - IV 
Summary of the SIA [as given by the 
Agency of conducting the SIA ]. — This Minor Irrigation project at Durtoli is about 

12 k.m. away from Kolad . It is completed in 1977 . 
This dam is made ofmud and it has a capacity to 
restore water about 2.320 m² Length of dam is 325 
metre and height is 16.39 metre . Watershed area 
area of dam is 9.84 km². Total beneficiary area is 350 
Hectre Total acquired land is 58.20 hectre. Out of 
the total area of gat No. 519 , 0.97.8 hectre area is 
acquired and 1.08.0 hectre area is left , But from this 
area 0.38.5 hectre area is already used In Land 
acquisition process, which is done already in 1977 . 
Village Durtoli is rich with nature and gets abundant 
rain . But rain water gets drawn into the river water. 
As well as Due to growth of population , people suffers 
water scarcity . In this situation , Sutarwadi Minor 
Irrigation project is very useful for besiding 
villages . Land to be acquired is owned by only one 
khatedar. There is no any structure on the land. Land 
owner does not object acquision . There will be no any 
adverse effect on the social imact due to this 
acquisition . 

Schedule - V 
Particulars of an Administrator appointed.— Nil. 


Roha, 
dated the 17th December 2018 . 


RAVINDRA GULAB BOMBALE , 
Sub Divisional Officer , 

Roha Division . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष - १३-१९ , शके १ ९ ४० 

पोलीस उप आयुक्त ( शहरे), वाहतूक मुंबई यांजकडून 

तात्पुरती अधिसूचना आदेश 
क्रमांक ३६३५ /पोउआ / शहरे / वा / १८.- जनतेस पोहचणारा धोका व त्या अनुषंगाने गैरसोय व वाहतुकीची होणारी कोंडी टाळण्याकरिता 
मी , दिपाली मासिरकर, ( भा.पो.से.), पोलीस उप आयुक्त ( शहरे), वाहतूक , बृहन्मुंबई, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ कलम ११५ व शासकीय 
अधिसूचना क्र . एम.व्ही.ए./ ०५८९ / सी.आर -१०६१ / टी.आर.ए.-२, दिनांक १९ मे १९९० अन्वये मला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
निर्देश देत आहे : 

क्रमांक १८५ /पोउआ/ शहरे / वा / तात्पुरते / १८.– पी . डि मेलो रोड, वाडीबंदर जंक्शन ते पांजरापोळ असा नवीन पूर्व मुक्त मार्ग 
( ईस्टर्न फ्री वे) हा दक्षिण वाहिनीवरून दक्षिण मुंबईकडे तसेच उत्तर वाहिनीवरून वाशी किंवा ठाणेकरिता सुरक्षित , आरामदायक व जलद 
वाहतुकीकरिता सुरू झालेला आहे. 

पी . डि मेलो रोडवरील वाडीबंदर जंक्शन ते अवतार सिंग बेदी चौक येथील वाहनांच्या वाहतुकीच्या संख्येत वाढ झाली असल्याने सदर 
मार्गावर “ वाहने उभी करणेस प्रतिबंध ” करण्यात येत आहेत. सदरचा आदेश हा दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून पुढील आदेशापर्यंत 
पी . डि मेलो रोडवरील दक्षिण व उत्तर या दोन्ही वाहिनीवर २४ तासांकरीता लागू असेल. 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिपाली मासिरकर ( भापोसे ), 
पोलीस उप आयुक्त ( शहरे ), 


वाहतूक , मुंबई. 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (CITY ) , TRAFFIC MUMBAI 


66 TEMPORARY NOTIFICATION ORDER " 


१ 


No. 3635 /DCP/Traffic ( City )/2018.— In order to prevent obstruction , inconvenience to the public 
and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the 
public, so to direct, I, Deepali Masirkar, (IPS ), Dy. Commissioner of Police ( City ), Traffic, Brihan 
Mumbai ( Additional Charge ), in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor 
Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA / 0589/CR . 1061/ 
TRA- 2 , dated the 19th May 1990 do hereby order as under. 

No. 185/ DCP/ CITY/ TEMP/TR./ 2018.- P. D Mello Road - Wadi Bunder Junction to Panjrapol 
(Chembur) is operational as Eastern Free Way for safe , comfortable and fast vehicular traffic 
movements, to case traffic flow for South Bound Vehicles moving towards South Mumbai and North 
Bound Vehicles moving towards Vashi and Thane. 

Due to large number of vehicles , traffic flow has increased from Wadibundar Junction to 
Avtarsingh Bedi Chowk of P. D. M ello Road . There shall be “ No Parking ” on South and North Bound 
of P. D Mello Road for all types vehicles “ No Parking ” restrictions shall be applicable for 24 hrs . from 
14th December 2018 . 

Issued under my seal and signature on the 14th day of December, 2018 . 


Mumbai , 
dated the 14th December 2018 . 


DEEPALI MASIRKAR ( IPS ), 
Deputy Commissioner of Police (City ), 

Traffic , Mumbai. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ७२ / २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ९ डिसेंबर, २०१८ रोजी टिपु सुलतान जयंती व दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी शिवप्रताप दिन (किल्ले प्रतापगड 
उत्सव ) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस 

आयुक्त , 

ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

(१) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या, किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, (२) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . ( ४ ) 
सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६ ) सभ्यता अगर 
निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील ,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव , 
चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. ( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ . कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 


“ 


" 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. 

सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 


( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / म.आ./ ६९१/ २०१८.- ज्याअर्थी, नाणार , ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच 
शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता 
देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी ख्रिसमस व अंगारकी संकष्टी हे सण साजरे करण्यात येणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / ३८ ९ ५ ९/ २०१८ , दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी 
२४-०० वा. पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी , बंदूका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 
फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. 
ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे. 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत. 
( १ ) अंत्ययात्रा. 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला . 


दत्तात्रय भडकवाड, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


~ 


. 


. 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ४३२९ /२०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ रोजी श्री दत्त जयंती, दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी नाताळ (ख्रिसमस ), दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी 
वर्षअखेर , असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, 
याकरिता दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३. त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे , पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पंकज डहाणे, 


नवी मुंबई , 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई. 


दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक 

नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / ३४५२/ २०१८.- ज्याअर्थी, मा . श्री . कोहिनूर, भारत सरकार यांचा कल्याण शहरात दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ 
रोजी सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यक्रमादरम्यान मा . कोहिनूर , भारत सरकार हे जनतेस संबोधित करणार आहेत. सदर सभेस 
अंदाजे ३० ते ४० हजार पक्षाचे कार्यकर्ते , स्थानिक रहिवाशी, नागरीक तसेच केंद्रीय व राज्यमंत्री देखील उपस्थित राहणार आहेत . त्याअनुषंगाने 
कल्याण - डोंबिवलीकडे जाणारे व येणारे मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून जे.एन.पी.टी. बंदर नवी मुंबई, पुणे मार्गे येणाऱ्या व गुजरात 
नाशिक -भिवंडी शिळफाटा- कल्याणकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या जड अवजड ( मालवाहू ) वाहनांना सदर सभेच्या दरम्यान डोंबिवली- कल्याणकडे 
जाणारा मार्ग पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर मार्गावरून येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहतुकीस अडथळा होऊन वाहतूक कोंडी 
होण्याची शक्यता आहे. सदरची वाहतूक ही पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असल्याने त्या वाहतुकीचा परिणाम नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या 
परिसरात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्र . एम.व्ही.ए.-११६ / सीआर / ३७ /टीआर / दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१), ( अ), ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , 
वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

( १) पुणे मार्गे तसेच गोवा रत्नागिरी मार्गे-पनवेल- कळंबोली सर्कल-तळोजा मार्ग- नाशिक , गुजरात , भिवंडीकडे जाणारी जड अवजड वाहने 
कल्याणफाटा व शिळफाटा मार्गे मुंब्रा बायपास रोडने जाणाऱ्या वाहनांना “ प्रवेश बंदी ”. 
पर्यायी मार्ग : 

सदरची वाहने ही कळंबोली सर्कल येथून सरळ खारघर- उरणफाटा सीबीडी, महापे ब्रीज -रबाले नाका-ऐरोली-पटनी सर्कल 
ऐरोली ब्रीज-मुलुंड मार्गे इच्छित स्थळी जातील. ( सदर पर्यायी मार्गावर जड अवजड वाहने ही दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२.०० ते 
सायंकाळी ०४.०० वा . दरम्यान जातील .) 

( २) जे. एन. पी. टी ., नवी मुंबई कडून उरणफाटा सीबीडी, महापे सर्कल, शिळफाटा मुंब्रा मार्गे गुजरातकडे जाणाऱ्या जड अवजड वाहनांना 
प्रवेश बंदी ”. 
पर्यायी मार्ग : 

सदरची मार्गावरील वाहने जे.एन.पी.टी., उरणफाटा सीबीडी, महापे ब्रीज -रबाले एम.आय.डी.सी. मार्गे रबाले नाका - ऐरोली 
पटनी सर्कल - ऐरोली ब्रीज-मुलुंड मार्गे इच्छित स्थळी जातील. ( सदर पर्यायी मार्गावर जड अवजड वाहने ही दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी 
१२.०० ते सायंकाळी ०४.०० वा . दरम्यान जातील . ) 

वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी ०१.०० वाजेपर्यंत 
रोजी सभा संपेपर्यंत अंमलात राहील. 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने , फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागू होणार नाही. 


नवी मुंबई , 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 


दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ . 


नवी मुंबई. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / ३५ ९ ७ / २०१८.- ज्याअर्थी, सी . बी . डी . वाहतूक शाखेचे हद्दीत सेक्टर -१५ परिसरात असलेली विविध हॉटेल्स , 
मॉल्स, दुकाने , सुशोभित असा खाडी किनारा, पारसिक हिल तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका इमारतीचे समोरील रस्त्यावर अशा विविध ठिकाणी 
नववर्षाचे स्वागताकरिता मोठ्या प्रमाणात नागरीक त्यांचे खाजगी वाहनातून येत -जात असतात. नमूद ठिकाणी येण्याकरिता नागरिकांना सायन 
पनवेल हायवे वरून उरणफाटा ब्रीज खालून उरणकडे जाणारे रस्त्याने, पामबीच रोडने तसेच उरणकडून सी.बी.डी कडे येणाऱ्या रस्त्याचा वापर 
करावा लागतो. सदर मार्ग हा जे.एन.पी.टी. कडे जात असल्याने त्यावरून सतत कंटेनर सारख्या अवजड वाहनांची नियमित व अविरहीत 

वाहतूक 


सुरू असते . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी नूतन वर्षाचे स्वागताकरिता सायंकाळी १८-०० वाजेनंतर वरील नमूद ठिकाणी विविध सांस्कृतीक कार्यक्रम 
आयोजित होणार असून सदर कार्यक्रमांकरिता विविध क्षेत्रातील मान्यवर विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरीक हे जमणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात 
लहान - मोठ्या वाहनांची वर्दळ सुरू असणार आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए -११६ /सीआर/३७/टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ ( १) ( अ ) ( ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

गव्हाण फाटा पाण्याची टाकी ते उरण फाटा या रोडमार्गे जाणारे व येणारे जड अवजड वाहनांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी १८-०० ते 
दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ रोजी ०६-०० वाजे दरम्यान “ प्रवेश बंदी ”. 
पर्यायी मार्ग : 

उरणफाटा ब्रीजवरून पुढे सी.बी.डी. ब्रीज मार्गे पुढे कळंबोली सर्कल वरून पुढे डी पाईंटमार्गे पुढे जे.एन.पी.टी. कडे व 
उरणकडून सी.बी.डी. कडे येणारी वाहतूक डी पाईंटवरून कळंबोली सर्कल मार्गे इच्छीत स्थळी जातील. 

वरीलप्रमाणे सदरची अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सायंकाळी १८-०० वाजेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ रोजी सकाळी 
०६-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागू होणार नाही. 


सुनिल लोखंडे , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई . 


२२ 


एक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१९ /पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांजकडून 
क्रमांक उजिभू- भूसं / कात -१/ पाथरशेत / ५४७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम 

पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०० ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार - ब पृष्ठ क्र . ३११ 
ते ३१८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १९ फेब्रुवारी २०० ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी -२००७ / 
३३४-उद्योग -१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २०० ९ 
महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट 
आहेत ; आणि 

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रधान केले आहेत ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/ १८ ९ २(१७४४१) उद्योग, १४ , दिनांक ११ जून, १९९ ३ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २००७ /( ३३४ )/ उ -१४, दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०० ९ , अन्वये 

महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ 
व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे 
अधिकार देण्यात आलेले आहेत ; आणि 
ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा- माणगांव 
औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे कडील पत्र- क्र . आयडीसी-२०१६ / प्र.क्र . १६६ / उ-१४ / उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२ चे उप कलम (१) च्या तरतुदी लागू 
करणेबाबत सूचित केले आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी व हितसंबंधीत असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचाविचार करून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ३२(१ ) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२ (१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त कारणासाठी 
महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 

अनुसूची 
रोहा - माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 


. 


; 


~ 


गाव पाथरशेत , ता . रोहा, जिल्हा रायगड 


अ . 


नं . 


स . नं . 


हि . नं . 


क्षेत्र 


१८ ९ 


०.८४३ 


एकूण . 


०.८४३ 


माणगांव , 


प्रतिभा इंगळे , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 


दिनांक २ जानेवारी २०१ ९ . 


काळ प्रकल्प क्र . २. माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष - १३-१९, शके १९ ४० 


२३ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांजकडून 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक आस्था/ टे-२/ तलाठी साझा / महसूल मंडळ / हद्द निश्चिती/ २०१८ /१८३४.- शासन, महसूल व वन विभागाकडील, निर्णय क्र . प्राफेब . 
२०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . ११२( भाग- म-१० ), दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये तलाठी साझा पुनर्रचना समितीने विहित केलेल्या निकषांनुसार शासन , 
महसूल व वन विभागाकडील, निर्णय क्र . प्राफेब. २०१० ( तलाठी )/प्र.क्र . ११२ ( भाग -३ )म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये कोकण विभागासाठी 
मंजूर केलेल्या तलाठी साझे व महसुली मंडळापैकी विशेष बाब म्हणून नव्यानेच मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी १ ९ तलाठी साझे व ४ महसुली मंडळे 
मंजूर करण्यात आलेली आहेत. मा. विभागीय आयुक्त कोकण विभाग , कोकण भवन यांच्याकडील पत्र क्र . मशा / कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी सझे / 
२०१८, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ अन्वये शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील निर्णय दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये कार्यवाही करणेचे निर्देशित 
देणेत आलेले आहेत . 


या कार्यालयाचे आदेश क्र . आस्था / टे-२/ तलाठी साझा / महसुल मंडळ / समिती / २०१८ / १३९८ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये गठीत करणेत 
आलेल्या समितीने नव्याने निर्माण केलेल्या मंडळाची व साझांची तात्पुरती निश्चितीबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील तात्पुरती नवीन तलाठी साझा व महसुली मंडळ स्थापन करणेबाबतची माहिती प्रसिद्ध करणेत येत आहे . मुंबई शहर 
जिल्ह्यातील जनतेकडून तात्पुरती नवीन तलाठी साझा व महसुली मंडळ स्थापन करणेबाबतचे आक्षेप असल्यास त्यांनी सदर प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत सबळ पुराव्याच्या कागदपत्रासहित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणेत यावे. विहित 
मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतीचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


२४ 


तलाठी 
सजा 
व 
महसूल 
मंडळाची 
पुनर्रचना 
दादर 
तालुक्यातील 
महसूल 
मंडळ 
व 
तलाठी 
सजा 
पुनर्रचना 


अ. 


अ. 


परीसीमा 


महसूल मडळ 


क्रा 


पूर्वीच्या|सजा सजा 
समाविष्ट 

गावे (३) 

( 
४ 
) लोअर परेल 


(५) 


(२) मंडळ अधिकारी 


or 


१ 


१ 


८५.०३ 


(१२) उत्तर-माहिम 
दक्षिण- 
ताडदेव 
, 
मलबार हिल पूर्व दादर(नायगाव, 
परेल 
शिवडी 
) पश्चिम-वरळीविभाग 


नवीन 
सजा 
| 
सजागावाचेक्षेत्रफळ|खातेदारागावाची सजाविभाजनाचीकारणे 
समाविष्ट 
| 
( 
हेक्टर 

चीसंख्यालोकसंख्या गावे (८) 

(१०)(११) 
लोअरलोअर 

८५०२९९.७३|१३८०८४३७२|लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, परेलपरेल चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, 

शासकीयजमिन,भाडेपटटा/ 
हे.आर. 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग परेलपरेल ७६८७०९.२६१९४०२७५६२६लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, शिवडीशिवडीचौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, ७६.८७हे.आर. 

शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग दादरदादर८८६८८८.२४|१२१४|५३९९३५लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, 
नायगावनायगांव 
चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, 
८८.६८ 

शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
हे.आर. 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 
शर्तभंग 


उत्तर-दादरनायगाव 
दक्षिण 
- 
माझगांव 
पूर्व 
- 
अरबी 
समुद्र पश्चिम-लोअरपरेल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१९ /पौष-१३-१९, शके १९ ४० 


२ 


परेल 
शिवडी 


दादर 


३ 


नायगाव 


उत्तर-माटुंगा. दक्षिण-परेलशिवडी पूर्व-सॉल्टपॅन,अरबी समुद्र पश्चिम-लोअरपरेल, माहिम 


माहिम 


४ 


माहिम 


माहिम 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


४७००२२.००|५०१९|८०५८३ चौ.मी 
४७.०० 
हे.आर 


लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, शासकीयवसुली, शासकीयजमिन,भाडेपटटा/ कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 


उत्तर-मिठीनदी,मुंबई उपनगर दक्षिण-लोअरपरेल पूर्व-धारावी 
पश्चिम- 
अरबी 
समुद्र 


शर्तभंग 


सॉल्टपॅन|सॉल्टपॅन 


उत्तर-मुंबईउपनगर 
दक्षिण- 
दादर 
नायगाव 
व 


अरबी 
समुद्र 


सॉल्टपॅन 


अरबी समुद्र 


माटुंगा 


माटुंगा 


पूर्व- 
पश्चिम- 
सायन 
, 
माटुंगा 
, दादरनायगांव उत्तर-सायनधारावी 
दक्षिण 
- 
दादर 
नायगाव पूर्व-सॉल्टपॅन 
पश्चिम 
- 
माहिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९ ४० 


माटुंगा 


७८३९६८.०३|३६६८४२६६लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, ७८.४०. 

शासकीयजमिन,भाडेपटटा/ 
हे.आर 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग ५०२११३.९०१८८५|४४७६८लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, ५०.२२ 

शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ हे.आर 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग २७४७४१.७१|११६४|२६०७१५|लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, २५.४८. 

शासकीयजमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
हे.आर 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग ४७७०९४.१९|९००३०००००लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, 
४७.७१ 

शासकीयजमिन,भाडेपटटा/ कब्जाहक्कतपासणी, 


६ 


वरळी 


वरळी 


मंडळ अधिकारी 


उत्तर-अरबीसमुद्र 
दक्षिण- 
ताडदेव 
, 
मलबार 


२ 


वरळी 


हिल 


पूर्व-लोअरपरेल 
पश्चिम- 
अरबी 
समुद्र 


धारावी 


धारावी 


धारावी 


उत्तर-मुंबईउपनगर दक्षिण-माहिम पूर्व-सायन,माटुंगा 


८ 


२५ 


हे.आर 


पश्चिम-माहिम 


कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, शर्तभंग 


सायन 


सायन 


दक्षिण- 
माटुंगा 


सायन 


- 


५१५००६.४७ 
| 
७७१ 
| 
१००००० 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 
उत्तर 
- 
मुंबई 
उपनगर चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, 

शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
पूर्व- 
सॉल्ट 
पॅन हे.आर 

कब्जाहक्कतपासणी, 

पश्चिम-धारावी कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, 
शर्तभंग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१९ /पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ अ 


तलाठी 
सजा 
व 
महसूल 
मंडळाची 
पुनर्रचना 
कुलाबा 
तालुक्यातील 
महसूल 
मंडळ 
व 
तलाठी 
सजा 
पुनर्रचना 


अ. 


महसूल मंडळ 


अ. 


नवीनसजा|सजा 


सजाविभाजनाचीकारणे 


परासामा 


क्र 


पूर्वीच्या 
| 
सजा 

समाविष्ट सजा 

गावे (३) (४) 


गावाचेखातेदारा|गावाची 
क्षेत्रफळ 
चीसंख्यालोकसंख्या 

(हेक्टर (७)|आर)(८),(९)(१०) 


(२) 


(५) 


(६) 


(११) 


(१२) 


१ 


कुलाबा 


१ 


कुलाबा 


कुलाबा 


८९७ 


उत्तर-फोर्ट 


मंडळ अधिकारी 


१२६३५१३.५ २ चौ.मी. १२६.३५ हे.आर 


१ 


फोर्ट 


फोर्ट 


फोर्ट 


२१६६ 


८१०८६५.८० 

चौ.मी. ८१,०९ 
हे.आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९, २०१९/पौष-१३-१९, शके १९ ४० 


२ 


१२४९७८लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, 

शासकीय 
वसुली 
, 
दक्षिण- 
अरबी 
समुद्र 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ पूर्व- 
अरबी 
समुद्र कब्जाहक्कतपासणी, 

पश्चिम- 
अरबी 
समुद्र कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 

शर्तभंग 
६००३६ 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 

उत्तर-भुलेश्वर,मांडवी 
शासकीय 
वसुली 
, 
प्रिन्सेस 
डॉक 
, 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, 

पूर्व- 
अरबी 
समुद्र कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 

पश्चिम- 
अरबी 
समुद्र 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, 

शर्तभंग 
१६६१६१ 
| 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, उत्तर-भायखळा 
शासकीय 
वसुली 
, 

दक्षिण- 
फोर्ट 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 

पूर्व-मांडवी कब्जाहक्कतपासणी, 

पश्चिम 
- 
गिरगांव 
, 
अरबी 
समुद्र 
कांदळवन 
, 
नैसर्गिक 
आपत्ती 
, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, 

शर्तभंग 
१७३३४२ 
| 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, उत्तर-लोअरपरेल 

शासकीय 
वसुली 
, दक्षिण-गिरगांव 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
पूर्व- 
भायखळा 


दक्षिण- 
कुलाबा 


भुलेश्वर 


३ 


भुलेश्वर|भुलेश्वर 


८३४४६४.१८/४६८० 

चौ.मी. ८३.४४ हे.आर 


ताडदेव 


४ 


ताडदेव 


ताडदेव 


९७१२८.००/७२७ 

चौ.मी. 
७९.७२ 


२७ 


२८ 


हे.आर 


पश्चिम 
- 
मलबार 
हिल 


गिरगांव 


गिरगांव 


गिरगांव 


५३६४६ 


६८८९८३.८५२२४१ 

चौ.मी. 

६८.९१ 
हे.आर 


५ 


ताडदेव 
व 
भायखळा 
विभाग दक्षिण- 
भुलेश्वर 
व 
अरबी 
समुद्र 
पूर्व- 
भुलेश्वर 
पश्चिम 
- 
मलबार 
हिल 


मलबार खंबाला 


मलबार खंबाला 


११९८७८ 


उत्तर-वरळीवलोअरपरेल 


७६५३८८.२३/१८०८ 

चौ.मी. 

७६.५४ 
हे.आर 


दक्षिण- 
अरबी 
समुद्र 


ur 


मलबार खंबाला 


पूर्व-ताडदेव,गिरगांव,अरबी समुद्र 


कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी, 
शर्तभंग 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 
शासकीय 
वसुली 
, 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, शर्तभंग 
लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 
शासकीय 
वसुली 
, 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, शर्तभंग लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 
शासकीय 
वसुली 
, 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, 
कांदळवन 
, 
नैसर्गिक 
आपत्ती 
, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, शर्तभंग लोकसंख्या 
, 
खातेदार 
संख्या 
, 
शासकीय 
वसुली 
, 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, 
शर्तभंग 


पश्चिम- 
अरबी 
समुद्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९, २०१९/ पौष- १३-१९, शके १९ ४० 


माडवा 


मांडवी 


मांडवी 


मडळ अधिकारी 


४५०११७.५०|२५७५|५६९५३ 

चौ.मी. 

४५.०१ 
हे.आर 


उत्तर-भायखळा,माझगाव दक्षिण-फोर्ट पूर्व-प्रिन्सेसडॉक 


७ 


पश्चिम- 
भुलेश्वर 


प्रिन्सेस 
डॉक 


प्रिन्सेस 


प्रिन्सेस 


७०३३७ 


डाक 


डॉक 


६०८७८९.६७/९०० 

चौ.मी. 

६०.८८ 
हे.आर 


उत्तर-माझगाव दक्षिण-फोर्ट 
पूर्व- 
अरबी 
समुद्र पश्चिम-मांडवी 


८ 


भायखळा 


भायखळा 


८६८९४०.००|२६०४|४०१६६६|लोकसंख्या,खातेदारसंख्या, चौ.मी. 

शासकीय 
वसुली 
, 

शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
हे.आर 

कब्जाहक्कतपासणी, कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, 
गृहचौकशी 
, 
स्थळपाहणी 
, 
शर्तभंग 


उत्तर-लोअरपरेल 
दक्षिण- 
गिरगांव 
व 
भुलेश्वर 
, मांडवी 
पूर्व- 
माझगांव 
पश्चिम 
- 
ताडदेव 


९ 


भायखळा 


माझगांव 


माझगाव 


१२६८५४२ 
९ 
. 
| 
१३६६ 
८८१४ 
९ ५७चौ.मी. १२६.८५ 


१०माझगांव 


हे.आर 


लोकसंख्या,खातेदारसंख्या,उत्तर-परेलशिवडी 
शासकीय 
वसुली 
, दक्षिण-मांडवीवप्रिन्सेसडॉक 
शासकीय 
जमिन 
, 
भाडेपटटा 
/ 
पूर्व- 
अरबी 
समुद्र कब्जाहक्कतपासणी, 

पश्चिम 
- 
भायखळा कांदळवन,नैसर्गिकआपत्ती, गृहचौकशी,स्थळपाहणी,शर्तभंग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१९ /पौष -१३-१९, शके १९ ४० 


मुंबई, 
दिनांक२१ 
डिसेंबर 
२०१८ 
. 


nuary 
एशिवाजी 
जोंधळे 
) 
जिल्हाधिकारी 
, 
मुंबई 
शहर 
, 


२ ९ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष - १३-१९, शके १९ ४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./3201/2018.— Granted commuted leave ex -post- facto , for 2 days on 16th November 
2018 and 17th November 2018 with permission to suffix holiday on 18th November 2018 (Sunday) 
to Shri S. A. Jamadar, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kankavli. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri S. A. Jamadar , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavli. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri S. A. Jamadar , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kankavli had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri S. A. Jamadar , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kankavli, the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kankavli from 16th November 2018 O. H. till the 
evening of 17th November 2018 was already kept with Shri G. S.Mane, Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Deogad and from 17th November 2018 A.O.H. to 19th 
November 2018 B.O.H.was kept with Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kankavli is directed 
to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 21st November 2018 . 


P. R.KADAM , 
I/c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 


३१ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./3541/2018.— Shri G. S.Mane, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Deogad is granted earned leave for 6 days from 23rd November 2018 to 28th November 
2018. Casual leave already granted to him vide letter referred to at Sr. No. 2 , on 23rd November 
2018 is hereby cancelled . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri G. S. Mane, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Deogad . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981, 
Shri G. S. Mane, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Deogad had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri G. S. Mane , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Deogad , the charge ofthe Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Deogad from 23rd November 2018 O. H. to 29th November 
2018 B.O.H. shall remain with Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Malvan . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Deogad is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class,Malvan . The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Deogad 
is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 
of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 27th November 2018 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६७८३/ २०१८.- श्री. सी. यु. शिपकुले , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पाली यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ ते ५ डिसेंबर २०१८ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जीत रजा मागील दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत 
येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . सी . यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पाली येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . सी . यु. शिपकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. सी . यु. शिपकुले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पाली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत 
यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. एल. फुले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा यांजकडे राहील . 


, 


. 


अलिबाग , 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६७८२/ २०१८.- श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल ह्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ ते 
३० नोव्हेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस. टी . पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस . टी . पवार , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस. टी . पवार , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


~ 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५६ ९९ / सन २०१८. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


१ 


वर्ग-१ , 


पासून ते दिनांक 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती वै. वि . पाटील , 

दिनांक १० डिसेंबर दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ दिनांक ८ डिसेंबर 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . दिवस २०१८ ते १२ डिसेंबर ची सुट्टी. दिनांक ८ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन 
स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी अर्जित 

२०१८ पर्यंत तीन २०१८ चे कार्यालयीन 

वेळेनंतर पासून 

ते 
दापोली. रजा . दिवस अर्जित 

वेळेनंतर 

दिनांक १० डिसेंबर 
१३ डिसेंबर २०१८ चे २०१८ चे कार्यालयीन 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती 
वृ. दि . साळवे , सह 

दिवाणी * 
* न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे व दिनांक १० डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती ज्यो. ना . यादव , दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


सु . शं. गायकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) – ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष - १३-१९, शके १९ ४० 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५७१४ / २०१८ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम 

अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 
रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१७ 


चे का . 


रजा . 


* 


श्री . सा . शा . जाधव , 

दिनांक ११ डिसेंबर दिनांक १० डिसेंबर २०१८ श्री . उ. सा . जाधव , 
३ रे सह दिवाणी दिवस २०१८ ते १३ डिसेंबर 

वेळेनंतर पासून 

४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 

अर्जित २०१८ पर्यंत तीन 

ते दिनांक १४ डिसेंबर न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी रजा . दिवस अर्जित 

२०१८ चे कार्यालयीन 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी. 

वेळेपूर्वी पर्यंत . 

वर्ग-१, रत्नागिरी. * 
[ दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचे न्यायालयाचे पदभारासह 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


सु. शं . गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष- १३-१९, शके १९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६/ श्री मुरलीमनोहर ना.स.पतसं ./११३३ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी. एम . खोडका, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये, श्री मुरली मनोहर नागरी पतसंस्था, म. खेड , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . संदिप चंद्रकांत मोदी 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


माणगांव तालुका 


( १) चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार 
कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास 
सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३,” “ अ-४ ” व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुराव सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, ” “ अ -२ ”, 
“ अ -३ ”, “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
म . खेड , जि . रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १ ९ ४० 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 


पी . एम . खोडका , 

जिल्हा उप निबंधक, 

सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / आदर्श ना.सह.पतसं ./ ११३४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम. खोडका , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. अलिबाग, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे 
अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . सुभाष सिताराम माळी 
श्री . प्रितेश चंद्रकांत नाईक 


कर्ज वसुली अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


२ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३,” “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुराव सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१,” “ अ -२ ”, 
“ अ -३ ”, “ अ -४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष- १३-१९, शके १९ ४० 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. ता . 
अलिबाग , ता . अलिबाग, जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ . 


पी . एम . खोडका, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 


NOTIFICATION 


(MAHARASHTRA POLICE ACT , 1951) 


No. SB /Communal/05 /2018.— In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra 
Police Act , 1951 ( Maharashtra XXII of 1951 ) 


I, Vivek Phansalkar , Commissioner of Police , Thane hereby authorize all officers incharge of 
Police Station , All Divisional Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy. Commissioners of 
Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 
36 of the Maharashtra Police Act , 1951 and the same shall remain in force from 00.00 hours of 16th 
December 2018 to 24.00 hours of 15th March 2019 . 


Thane , 
dated the 14th December 2018 . 


VIVEK PHANSALKAR , 
Commissioner of Police , 

Thane City . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 


BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC /REM ) 
AND COMPETENT AUTHORITY , BHANDUP 


No. Dy. Coll./Enc/Rem/Bhandup/Dwarka/02/2018.- Whereas the Deputy Collector (Enc /Rem ) 
of Bhandup , has been appointed as Comptent Authority , under section 3 of the Maharashtra Slum 
Areas (Improvement, Chearance , Redevelopment ) Act, 1971, in respect of all lands having any 
type of tenure and owernship ( except Central Government lands) in Bhandup , Kanjur , Hariyali 
and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka . 


And Whereas , on the basis of the information about the slum areas available , the Competent 
Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (here in after referred to as 
the said areas ) are source of danger , to the health , safety or convenience of the public of that areas 
and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has 
been rendered insanitary, squalid and/or otherwise . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement, Clearance , Redevelopment) Act , 1971, I, Deputy Collector 
( Enc/Rem ) and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the Slum Areas . 


Schedule of Areas 


Local name of the area and village , Dwarka Prasad Dube Chawl, Gaodevi Road , Bhandup 
(West) Village- Bhandup , Taluka Kurla . 


C.T.S. 


Area (Sq. Mt.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


197 


1083.8 


197/1 To 10 


460.0 


Total 


1543.8 


Description of Boundaries : 


East : C.T.S. No. 198 


West : Gaodevi Road 


South : Public Road 


North : C.T.S. No. 196 


AJIT NAIRALE , 


Mumbai, 
dated the 18th December 2018 . 


Deputy Collector (Enc /Rem ) 
And Competent Authority , Bhandup . 


ma 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष- १३-१९, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबई यांजकडून 
वाचावे. 

( १ ) नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / 

यूएलसी / ६(i) /SR- VI -३३८, XXI -८४ ९ / २७४३, दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९ २ . 
( २) कलम १०( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक २४ मार्च २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ मे २००५ 

व कलम १०( ५ ) खालील नोटीस दिनांक २१ डिसेंबर २००६. 
( ३ ) शासन नगर विकास विभाग, मंत्रालय यांचेकडील पत्र क्र . नाजक-२०१६/ प्र.क्र . ७२/ नाजकधा-१, दिनांक ८ 

ऑगस्ट २०१८ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे पत्र क्र . सी / यूएलसी / डे- XV/ ६ (i )/ SR- VI -३३८ , XXI- ८४ ९ / २०१८ . 

आदेश 


क्रमांक सी / यूएलसी/ डे- XV/ ६(i) /SR- VI- ३३८, XXI- ८४९ / २०१८.- प्रस्तुत प्रकरणी श्री . एम . आय. नाडियादवाला यांनी 
त्यांच्या मालकीच्या, मौजे -मालाड , ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र . २३२, २३२/१ ते ६ क्षेत्र -१२६१.५ चौ.मी. तसेच त्यांच्या मालकीच्या इतर 
जमिनीकरिता, नाजकधा अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम ६( १ ) खालील विवरणपत्र दिनांक १२ ऑगस्ट १ ९ ७६ रोजी या कार्यालयात दाखल 
केले होते . सदर विवरणपत्राची छाननी करून, कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / यूएलसी/ ६(i)/SR- VI- ३३८ , XXI-८४ ९ / २७४३ , 
दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९ २ रोजी पारीत करून , मौजे-मालाड, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २३२ क्षेत्र -१३०.८० चौ.मी. इतके क्षेत्र अतिरीक्त 
घोषित क्षेत्राकरिता, नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ चे कलम १०( ३) व १०(५ ) ची कार्यवाही करून नगर 
भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी दिनांक १६ जानेवारी २००७ रोजी सदर जागेचा एकतर्फी ताबा घेण्यात आला आहे व मिळकत पत्रिकेला 
धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासनाचे ” नाव दाखल केले आहे. 

प्रकरणी या कार्यालयाने शासनास दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ व १५ जुलै २०१७ रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला होता . सदर 
अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये या कार्यालयास खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत : 

प्रकरणी मौजे- मालाड, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २३२ मधील नाजकधा अधिनियमानुसार १३०.८० चौ.मी. अतिरिक्त घोषित क्षेत्र 
हे अस्तित्वातील इमारतीमधील रहिवाश्यांच्या येण्या- जाण्याच्या मार्गाखालील असल्याने व बांधकाम अयोग्य असल्याने त्या क्षेत्राचे चालू 
बाजारभावाने किंमत वसूल करून , केवळ रस्त्याच्या वापरासाठी न.भू.क्र . २३२/१ ते ८ च्या जमीन धारकास ( Land Owner ) परत 
करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये मौजे- मालाड , 
ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २३२ मधील अतिरीक्त क्षेत्र १३०.८० चौ.मी. या मिळकतीची प्रचिलीत बाजारभावाने होणारी रक्कम 
रु . ८२,२७,३२०.०० ( अक्षरी रुपये ब्याऐंशी लाख , सत्तावीस हजार, तीनशे वीस मात्र ) शासनास भरणा करणेबाबत कळविले होते. 
त्यानुसार सदर रक्कम रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मध्ये चलन क्र . ०१२५५७ दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी भरणा केले आहे व मूळ 
चलन या कार्यालयात सादर केले आहे . 

तरी शासनाकडील पत्र दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मौजे-मालाड , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २३२ मधील 
अतिरिक्त क्षेत्र १३०.८० चौ.मी. करीता पारीत केलेली नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम १०( ३ ) 
व १० ( ५ ) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे व सदर जमिनीचा केवळ रस्त्याच्या वापरासाठी जमीन धारकास ( Land Owner ) 
परत करण्यात येत आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


राजेंद्र बोरकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.धा. ) बृहन्मुंबईकरिता. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

जानेवारी ३ - ९, २०१ ९ / पौष - १३-१९ , शके १ ९ ४० 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि . उल्हासनगर यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


. 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क. १५६/विठ्ठल रुक्मिणी सह. पत / २०१८ / २८४१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खांडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि . उल्हासनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम, १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


व्यवस्थापक 


३ 


व्यवस्थापक 


४ 


व्यवस्थापक 


सातारा 


५ 


व्यवस्थापक 


नवी मुंबई 


. 


~ 


श्री . शंकर भिक मांढरे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे 
श्रीमती अनिता शंकर सानप 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे 
श्री . राजेंद्र सखाराम शेलार 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . राजेंद्र सुदाम सपकाळ 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . तानाजी 

कृष्णा मांढरे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
अटी ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “विठ्ठल रुक्मिणी सहकारी पतपेढी लि . उल्हासनगर " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहेत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशमाध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करू आवश्यकता भासल्यास . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP/ XI (6 )/ 716( 2)/2018.- Notwithstanding any orders issued earlier in this regard , in order to 
prevent obstruction , inconvenience, annoyance , danger or damage to public I, Manjunath Singe , 
Deputy Commissioner of Police (Operation ), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me vide section 33 , sub -section ( 1 ) clause (h ) read with sub section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act . 1951 , ( Mah. XXII of 1951 ) make the following order : 

1. No personin any public place inthe limits of Brihan Mumbai shall sell , possess, offer , display , 
carry or expose for purpose of sale of any firework without license granted by the Commissioner of 
Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State Government to 
grant such license . 


2. This order will come in force from 24th December 2018 and end on 31st January 2019 . 


3. Firework means explosive specified in firework in clause 7 of explosives rules of 1983 . 
Given under my hand and Seal this 21st December 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

Brihan Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९, २०१९ / पौष - १३-१९, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १- सआ / यशवंत बँक / क .२१ / नोंदणी रद्द / | २०१८ / २२२८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , सतिश सोनी , सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा 
आदेश देतो की , यशवंत सहकारी बँक लि ., मुंबई ( अवसायनात ) (नोंदणी क्रमांक बीओएम / बीएनके / १०८ / १९ ६८ , दिनांक १० जुलै १९ ६८ ) 
या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 

सदर बँकेची मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही 
करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम ८ ९ (१७ ) अन्वये श्री . चंद्रकांत टिकुळे, उप संचालक, पणन संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची परिरक्षक ( Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने संलग्न परिशिष्ट - अ मधील नमूद मालमत्ता , 
येणी व कारवाई योग्य दावे यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहित रितीने पूर्ण करून याबाबतचा प्रगती अहवाल दर तिमाहीस सादर करावा. 


१ 


२ 


३ 


४ 


परिशिष्ट - अ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम ८ ९( १७ ) अन्वये परिरक्षक ( Custodian) यांनी रोखीकरण करावयाचे मत्ता, 

मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे 
अनुक्रमांक 

मत्ता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) 
बँक प्रिमायसेस - वेणू अपार्टमेंटस् , ब्लॉक नं . २, बी. जे. देवरूखकर रोड, दादर (ई.), मुंबई ४०० ०१४. 
बँकेच्या पागडीच्या दोन जागा व त्यासंबंधीत विवाद- शॉप नं . ७ व रूम नं . ७, केशरबाग चाळ , डॉ . आंबेडकर रोड, 
नायगाव , मुंबई ४०० ०१४ . 
रोख व बँक शिल्लक रु .८७,३६,३ ९ ० / 
येणे कर्ज रु . १,९ ७,७६,० ९ ४ / 
१ कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले-३७ ९ . 
२ कायदा कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले-६२. 
३ कायदा कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले -१० . 
४ कायदा कलम १०१ व विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, विभाग मुंबई यांनी नामंजूर केलेल्या दाखल्यापैकी 

मा . उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई येथे दाखल करावयाच्या एकूण ८ केसेस . 
५ कायदा कलम १०१ अन्वये नामंजूर झालेले दाखले-६. 
६ विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, विभाग मुंबई यांचेकडे बँकेने दाखल केलेले अपील परत सहायक निबंधक 

यांचेकडे दाखल करणेसाठी झालेले आदेश -०३ . 
७ सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या केसेस ०२ . 
८ कर्जदारांनी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या केसेस -०१. 
९ दाखल न केलेल्या केसेस-०१ . 
१० सोने तारण कर्ज खाते -०६. 
इतर मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims) 


५ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


पुणे, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


सतिश सोनी , 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / परिवर्तन बँक / क .२१ / नोंदणी रद्द / /२०१८/२२२९. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , सतिश सोनी, सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा 
आदेश देतो की , परिवर्तन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई ( अवसायनात ) ( नोंदणी क्रमांक जिऊनि-१ /मुंबई/ बीएनके / ( ओ) / १०१ /१ ९९ ६-९ ७ ,, 
दिनांक ९ जानेवारी १ ९९ ७) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदर बँकेची मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही 
करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम ८ ९ (१७ ) अन्वये श्री . दिपक पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एफ -एस वार्ड, मुंबई यांची परिरक्षक ( Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने संलग्न परिशिष्ट- अ मधील नमूद मत्ता , 
मालमत्ता, व कारवाई योग्य दावे ( Actionable Claims ) यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण करून याबाबतचा प्रगती अहवाल 
दर तिमाहीस सादर करावा . 


परिशिष्ट - अ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम ८ ९(१७) अन्वये परिवर्तन को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई (विसर्जित) चे 

परिरक्षक (Custodian ) यांनी रोखीकरण करावयाचे मत्ता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे 


अनुक्रमांक 


तपशील 


रक्कम रुपये 


१ 


रोख शिल्लक 


५३.११ 


२ 


बँकेतील शिल्लक 


२४,३५,५८३.१ ९ 


११,०१,०००.०० 


१. मुंबई जि.मध्य.सह.बँक लि . - २४,०८,५७२.७४ 
२. एम.एस.सी.बँक लि . 

२७,०१०.४५ 
गुंतवणूक 
१. मुंबई जि . मध्य. सह. बँक लि . चे भाग रु. १ लाख 
२. एम.एस.सी.बँक लि . चे भाग रु . १०.०१ लाख 
मुदत ठेव- एम.एस. 

.सी.बँक लि . 


४ 


बँक मुदत 


५,००,०००.०० 


५ 


सभासद कर्जे 


१७,१२,३३ , ९ ४८.३५ 


ur 


कर्जावरील येणे व्याज 


६७,३ ९ ,८५७.२५ 


७ 


२०.९ ३ कोटी 


कलम ८८ व कलम ९ ८ ब अन्वये वसूल प्रमाणपत्रे 
इतर मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable claims ) 


८ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


पुणे , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


सतिश सोनी , 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष , मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई यांचे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क १५६ / मार्लेश्वर ना . सह. पत / २०१८ / २८७३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १ ) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . अरूण धणसिंग भोसले 


वसुली अधिकारी , 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


दादर शाखा 


* सोबत जोडलेल्या यादी 
प्रमाणे ०१ जिल्ह्यांमधील 
०७ दाखल्यासाठी . 


( टीप * रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७ कर्जदारांकरिता ) 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 


- 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३- ९, २०१ ९/ पौष - १३-१९ , शके १९ ४० 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमूद 
करावा, पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 


पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्र 

व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


वाचावे. 


- 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क १५६ /मुंबई तंबाखू व्यापारी सह. पत / २०१८ / २७१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या. , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 

राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


सौ . भारती विजय ननावरे 


कर्ज अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई व ठाणे 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९ , शके १९ ४० 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमुद 
करावा, पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 


~ 


पुणे , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३- ९, २०१९ / पौष -१३-१९, शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ८- सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६. जा.क्र . पतसंस्था सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ 
जानेवारी २०१७. व जा.क्र . पतसंस्था सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
परिपत्रक . 


वाचले.. 


" 


( २ ) चेअरमन /व्यवस्थापन / सचिव ज्योती को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . मुबई., यांचेकडील पत्र दिनांक १ 

नोव्हेंबर २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ च्या ठरावाची नक्कल. 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १/कक्ष-३ / कलम १५६/ आदेश / ४ ९ ४५ / २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . एस . साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर 
या आदेशान्वये ज्योती को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., पहिला माळा, १५३, इस्माईल बिल्डींग, एस. व्ही . पी . रोड, गोल देवळासमोर , 
मुंबई ४०० ००४ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


बृहन्मुंबई 


श्री . उल्गेश काशीनाथ कर्जेकर 
श्री . रमेश संतोष पाटील 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


२ 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


नमूद केलेल्या 


४८ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३ - ९, २०१९ / पौष - १३-१९ , शके १ ९ ४० 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, ज्योती को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लि ., पहिला माळा, १५३, इस्माईल बिल्डींग, एस. व्ही . पी . रोड, गोल देवळासमोर, मुंबई ४०० ००४. असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


मुंबई, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


डी . एस . साळुखे, 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई (१ ) शहर . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

शुद्धिपत्र 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / बी -२ /निलम नगर ९ अ ते ९ एफ / शुद्धिपत्र / १७०३ / २०१८.- निलम नगर ९ अ ते ९ एफ को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी असोसिएशन , निलम नगर फेज-२, व्ही . बी. फडके मार्ग, मुलुंड (पूर्व ), मुंबई ४०० ०८१ या असोसिएशनचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युटी / जीईएन / ओ/ ११२१५ / सन २०१५ , दिनांक १९ जानेवारी २०१६ असा आहे . 

संस्थेकडील दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये निलमनगर ९ ओ ते ९ एफ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन या संस्थेच्या 
नावांच्या शेवटी “ लिमिटेड ” नमूद केले नसल्याचे तसेच सोसायटी या शब्दाच्या पुढे “ ज ” नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

तरी या शुद्धीपत्राद्वारे असे कळविण्यात येते की “ निलम नगर ९ ते ९ एफ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी असोसिएशन ” ऐवजी “ निलम 
नगर ९ अ ते ९ एफ को - ऑप . हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन लि . असे वाचावे. 

सदर शुद्धिपत्रक आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह काढणेत येत आहे. 


" 


मुलुंड-मुंबई , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


राजेंद्र शं . खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी विभाग, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


